"महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी गणपती विशेष" या 
मासिक सोडतीची बक्षिसरचना व कार्यपध्दती. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ-२०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी-२ 
नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा : १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.मरालॉ २०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी-२, 
दि. २१/०७/२०२२ 
२. उपसंचालक (वि.व ले), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई यांचे 

पत्र क्र. STS (विवले)/मरालॉ / AIST 2243/2022, दि.०२/०८/२०२२. 

शासन निर्णय : 
उपरोक्त वाचा येथील संदर्भ क्र.१ च्या वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२१/०७/२०२२ अन्वये, महाराष्ट्र 

राज्य लॉटरीची “महाराष्ट्र गणेडलक्ष्मी रक्षा बंधन विशोष” या मासिक सोडतीच्या बक्षिस रचना व कार्यपध्दतीस 
मान्यता देण्यात आली आहे. आता सदर सोडतीची बक्षिस रचना व कार्यपध्दती तशीच ठेऊन "महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी 
गणपती विशेष" या नावाने दिनांक २०/०९/२०२२ रोजी, सायंकाळी: ४.०० वाजता मासिक सोडत काढण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. "महाराष्ट्र गणेशलक्ष्मी गणपती विठोष" या नावाने काढण्यात येणाऱ्या मासिक सोडतीसाठी बक्षिस संरचना 
व कार्यपध्दती आणि इतर अटी व शार्ती, संदर्भ क्र. १ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मरालॉ 
२०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी -२, दि.२१/०७/२०२२ अन्वये विहित केल्याप्रमाणे लागू राहतील. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१८१२४५१४०४०५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. eee 


Di 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4c047de2d063 1d7cdf6621cf125ce18774fca2cfed8bf4fbé 
3b4f55cbd973144, 


YADAV जामा 
(शीला कि. यादव) 
कक्ष अधिकारी तथा 
राज्य लॉटरी अधिकारी, वित्त विभाग. 
प्रति, 
१. मा. उपमुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (ले. HL), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ-२०२२/प्र.क्र.४६/लॉटरी-२ 


६. आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वित्त विभाग, मुंबई-३२. 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-२१. 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. सह सचिव (राज्य लॉटरी), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-५१. 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय,वाशी, नवी मुंबई. 

१५. कक्ष अधिकारी, प्रश्ञा-४/ अर्थोपाय/ लेखाधिकारी (लॉटरी संचालनालय), 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवड नस्ती, लॉटरी -२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


